आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करुन राज्याचे 
नाव उज्ज्वल केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील पदक प्राप्त 
खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना रोख पारितोषिक देऊन 
गौरविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : क्रीस्पर्धा १११९/प्र.क्र. ८३/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०६ जानेवारी, २०२०. 
वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : क्रीस्पर्धा १११९/प्र.क्र.८३/क्रीयुसे-२, दि.०९.०८.२०१९. 


शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील कोष्टकातील अ.क्र. २४ वरील खेळाडूचे नाव “श्री. संकेत विजय 


पाटील” या ऐवजी “श्री. संकेत संजय पाटील” असे वाचावे. तसेच त्यांच्या we पदक रकान्यात 


“कास्यपदक” या ऐवजी “रौप्यपदक” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००१०७११३३५२२६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2020.01.07 11:25:05 +05'30' 


(इम्तियाज काझी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

४. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. सर्व संबंधित खेळाडू (संचालनालयामार्फत) 

७. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, (संचालनालयामार्फत) 
८. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०.निवड नस्ती, क्रीयुसे-२ 


